मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रम) प्रधान लेखाशीर्ष 
२४२५ सहकार २४३५- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 
सन २०२३-२४ मधील तरतृूदींचे पुनर्विनियोजन 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२४/प्र.क्र.(२६/२०२४)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१.०३.२०२४ 
शासन निर्णय 
सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५ सहकार या 
प्रधान लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील २४३५ इतर कृषीविषयक कार्यक्रम तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन 
करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०२३-२४ अंतर्गत मागणी क्रमांक व्ही-२,२४३५ इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ६० इतर, १०१ 
ठहोतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना (००) (०१छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ 
(कार्यक्रम) (२४३५ ००८२) ३३ अर्थसहाय्य मधील रू.२,११,०००/- (अक्षरी रूपये दोन लाख अकरा हजार फक्त) 
एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५ सहकार, 
८०० इतर खर्च (००)(०२) अवेळी पाऊस व गारपीट आपदग्रस्त शहोतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजमाफी 
(कार्यक्रम) (२४२५ २४५३) ३३ अर्थसहाय्य अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार या 
योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं. क्र. ३०७/२०२४ व्यय-२ दि.३०.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११३०१११४१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRITHVIRAJ NIWRITTI 


ZALTE 
Date: 2024.03.31 13:20:33 +05'30' 
(पृ. नि. झालटे) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. मा. मंत्री (सहकार )मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 

. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


Cc Av AD WO 


झासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २३२२/प्र.क्र. (93 /२०२२)/१७ स दि.३१.०३.२०२२ 


५. आयुक्त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) -२,नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. उपसचिव (कार्यासन २स,१८स )सहकार,पणन व gaat विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (२स/१८स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Ee नाव 


' छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी 
सन्मान योजना २०१७ 


विवरणपत्न-९ 
शासन निर्णय क्रमांक-पुनर्वि-२३२४/(प्र.क्र.२६/२०२४ )/१९७स/दि.३१९.०३.२०२४ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४४५इतर कृषिविषयक कार्यक्रम,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (-) विवरणपत्र कार्यक्रम योजना 
रू. लाखात 


अर्थसंकल्पिय ग ळीत हिज — पुनर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजनानंतरची 
* q होणारी रक्‍कम 


विनियोजन 


त 


wae [| 


मुख्य लेखाशीर्ष/उपलेखराशीर्ष 


२४३५ इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 
६० इतर 

Ro’ शेतक-यांसाठी कर्जमाफौ योजना 
(००) (०१)छत्रपती शिवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ 
(कार्यक्रम) (२४३५ ००८२) ३३ 
अर्थसहाय्य 


या बाबीअंतर्गत संभाव्य बचतीतून 
रू.२.११ लाख रकमेचे पुनर्विनियोजत 
करण्यात यावे. 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक -पुर्नाव-२३२४ /(प्र.क्र.२६/२०२४)/९७स/दि.३१९.०३.२०२४ 


मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४२५ सहकार ,पुनर्बिनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (अधिक) (+) विवरणपत्र कार्यक्रम योजना 
रू.लाखात 


सन ९०२३-२४ चे अर्थसं 
अंदाज किंवा पुरक विनियोजन 


२४२५ सहकार न | न 
लिव, ia. : रत्नागिरी जिल्ह्यातील माहे फेब्रुवारी व 
मार्च २०१५ मध्ये अवेळी पाऊस ब गारपीट 


यामुळे बाधित शेतक-यांना ३ महिन्याची 
व्याजमाफो अदा करणेकरिता रू.२.११ 


व्याजमाफी(कार्यक्रम) (२४२५२४५३) लाख रकमेची जादा मागणी. 


३३ अर्थसहाय्य 


9 

Cu 

ONE ae a: a 
a 


